अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील उपसंचालक 
गट-अ (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकार्‍यांच्या 
मुदतपूर्व / विनंतीवरुन बदल्यांबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-१११९/प्र.क्र. ३७/का.१४२७ 
मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई- Yoo 032 
दिनांक : 99 जून, २०१९ 


शासन आदेशा - 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ चे कलम ve) व vy) नुसार अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालयातील उपसंचालक गट-अ (राजपत्रित) संवर्गातील खाली नमूद अधिकाऱ्याची सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने बदली करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना स्तंभ क्र. ३ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नांव, पदनाम व सध्याचे बदलीनंतरचे पदनाम व कार्यालय 
कार्यालय 
(१) (२) (३) 
| श्री.श.के.म्हेत्रे, जिल्हा समन्वयक, 
संख्याझास्त्रज्ञ, जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, 
सहकार आयुक्त व निबंधक, सिंधुदूर्ग (चांदा ते बांदा योजना) 
सहकारी संस्था, पुणे (श्री.ग.स.धनवडे यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त 
होणाऱ्या पदी) 
2. श्री.ग.स.धनवडे, संख्याशास््रज्ञ, 
जिल्हा समन्वयक, सहकार आयुक्त व निबंधक, 
जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, सहकारी संस्था, पुणे 
सिंधुदूर्ग (चांदा ते बांदा योजना) (श्री.श.के.म्हेत्रे यांच्या बदळीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या 
पदी) 
2. संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी संबंधित अधिकाऱ्याच्या पदाचा पदभार अन्य अधिकाऱ्याकडे 


सोपवून या अधिकाऱ्यांना बदलीच्या पदावर रुजू होण्याकरीता तात्काळ कार्यमुक्त करावे तसेच 
कार्यमुक्‍तीनंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी बदली केलेल्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे व त्या पदाचा कार्यभार 
स्विकारावा. 

र. बदली झालेले अधिकारी बदलीच्या कार्यालयात रुजू झाल्यानंतर त्यांनी तात्काळ संबंधित 
आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याशी संपर्क साधून ई-प्रोफाईल अद्ययावत करण्याची कार्यवाही सात 
दिवसांच्या आत करावी. अद्ययावत केलेले ई-प्रोफाईल संबंधित कार्यालयाने संबंधित अधिकाऱ्याच्या त्या 


शासन आदेडा PATH: बदली-१११९/प्र.क्र. ३७/का.१४२७ 


महिन्याच्या वेतन देयकासोबत कोषागार कार्यालयास सादर केल्याशिवाय त्यांचे वेतन देयक कोषागार 
कार्यालयाने पारित करु नये. तसेच, अद्ययावत ई-प्रोफाईलच्या प्रती संचालक, अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालय व शासनास पाठविण्यात याव्यात. ई-प्रोफाईल अद्ययावत करण्याची जबाबदारी संबंधित 
कार्यालय प्रमखांची राहील. 


8. संबंधित कार्यालयप्रमुखांनी बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यास कार्यमुक्त 
केल्याबाबतच्या व रुजू करुन घेतल्याच्या आदेशाची प्रत या विभागास अग्रेषित करावी 
दघ. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या "/"///.॥8॥8॥85॥[॥9.9०५.॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०१९०६१११५०४४४९५१६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


(प्रज्ञा महाले ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित अधिकारी (मार्फत - अर्थ व सांख्यिकी संचाळनालय, मुंबई 
प्रत, 
१ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई 
२ मा. मुख्यमंत्री/मा. मंत्री नियोजन)/ मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) विभागीय आयुक्त (सवी 
४ & आयुक्त, सहकार व निबंधक सहकारी संस्था, पुणे 
५) जिल्हाधिकारी,जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिंधुदूर्ग / पुणे 
६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सिंधुदूर्ग 
७ संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
८) सर्व सह सचिव/ उप सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) प्रकल्प व्यवस्थापक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष चांदा ते बांदा योजना, नियोजन विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
qo) सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय (सर्व) 
११) उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सर्व) 
92) उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
१३) उप सचिव/ अवर सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४) अपर मुख्य सचिव (नियोजन), मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
१5५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, सिंधुदूर्ग / पुणे 
१६) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


